महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
क्र. मत्स्यआ-२०१४/प्र.क्र.२६२/पदुम-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जुले, २०१९ 


संदर्भ : १) समक्रमांकाचे दिनांक १९.९.२०१५ चे कार्यालयीन आदेशा. 
२) क्र.मत्स्यआ-२०१८/प्र.क्र.९६/पदुम-१२ दि.२१.६.२०१८ चे शासन आदेश. 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक २६.६.२०१९ चे कार्यालयीन आदेश. 


आदेश 
श्री.महेश हिं. देवरे,तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) यांच्या सेवा संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील आदेशान्वये मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांच्या आस्थापनेवर विशेष कार्य अधिकारी या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. तसेच संदर्भ क्रमांक २ येथील आदेशान्वये 
श्री.देवरे यांची पदोन्नतीने पदस्थापना खाजगी सचिव, मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांच्या आस्थापनेवर 
करण्यात आली आहे. 

२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ येथील कार्यालयीन आदेझानुसार श्री.महेश हिं. देवरे 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा दिनांक २६.६.२०१९ (म.नं.) पासून समाप्त करण्यात येवून त्यांच्या सेवा त्यांच्या 
मुळ विभागास (कृषि व पदुम विभाग) प्रत्यार्पित करण्यात आल्या आहेत. 

३. श्री.महेश हिं. देवरे, प्रादेशिक उपायुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दिनांक २६.६.२०१९ च्या आदेशान्वये मूळ विभागास (कृषि व पदुम विभाग) प्रत्यावर्तित करण्यात 
आल्या असल्याने त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना प्रादेशिक उपायुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, नाशिक विभाग, 
नाशिक या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. श्री.देवरे यांनी तात्काळ प्रादेशिक उपायुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
नाशिक विभाग, नाशिक येथे रूजू व्हावे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१९१६१६१४५३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Anoop 
Kumar = 
(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.महेश हि.देवरे, प्रादेशिक उपायुक्‍त मत्स्यव्यवसाय (आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांच्यामार्फत) 
प्रत: 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-२१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय, नाशिक विभाग, नाशिक. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

६. निवडनस्ती. 


